मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) अंतर्गत 
पुणे जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकोय मान्यता 
देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२९/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: 


Ee) 
— 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 

दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय,ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्रामविकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डिएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक 
१८ मे, २०२२. 

५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 

क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ८३६/२०२३, दिनांक १० मार्च, २०२३. 


७) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२९/बांधकाम-४, 
दिनांक ०२ जून , २०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक : 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत उपरोक्‍त वाचा मधील अ.क्र. ०७ येथील शासन निर्णयान्वये पुणे जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या 


कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयामध्ये जुन्नर व मावळ 


विधानसभा क्षेत्रासाठी एकच पॅकेज क्रमांक नमूद करण्यात आला आहे. विधानसभा क्षेत्रानिहाय 


स्वतंत्र VHS होणेसाठी या शुद्धीपत्रकाद्वारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रास स्वतंत्र पॅकेज क्रमांक नमूद 


करण्यात येत असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन शुध्दीपत्रकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२९/बांध-४ 


अ.क्र. तालूका पॅकेज 
क्रमांक 


DPC-PUN 


बारामती 
(II)-92 


DPC-PUN 
(II)-93 


मुळशी 


“a 


जुन्नर DPC-PUN 
(॥)-१४ 


DPC-PUN 
(॥)-१५ 


मावळ 


DPC-PUN 


पुरंदर er 


ae) 


एकुण १२ कामे 


रस्त्याचे नाव 


किंगरेमळा रस्ता 


जिमा-१९१ कवाडी-| १.८१० | १६२.९९ १३.३५ 
कवळलेवस्ती रामा 932 रस्ता 


मिलारवाडी रवाडी Weal 


कातरटवस्ती रस्ता 


बाळवडी मार्गे नाईक मळा 


बोराळवाडी रस्ता 


लांबी | कामाची फ़रामाची ५ वर्षे 


(कि.मी.) | अंदाजित | नियमित 


रक्‍कम | देखभाल व 
(रू. लक्ष) | दुरुस्ती 
अंदाजित 
रक्‍कम (रू. 


लक्ष) 
x 


सावरद ३५.४८ 
वि 


घाळेवाडी तर्फे हवेली फाटा 


शि १ 


प्रजिमा-१०८ ते वाऊंड रस्ता ११७.९३ 


०० १२४.७९ 


7 7 ; 
“ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३१४२७५५७२२० असा 


आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२९/बांध-४ 


प्रत, 


AV AD -O 


tes 


c 
es 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


yaa) 


9 


ies 


) 
) 
) 


vo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.08.03 17:41:33 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेते विधानसभा /विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, पुणे . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे . 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, पुणे. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा पुणे 


१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, पुणे . 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे . 
१२ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 


१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य 


१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


